जुने महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथील 
कक्षबंधांचे आरक्षण व दर यामध्ये सुधारणा व 
आदेशांचे एकत्रिकरण 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. सदन २०१९/११०/प्र.क्र.४४/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- १९ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्रमांक निआ/व्यमस/५७-॥/२०१०/७७७, दिनांक १० मे,२०१०. 
२) शासन निर्णय क्रमांक निआ/व्यमस/कक्षबंध भाडे/२०१०/१०५५, 
दिनांक २९ जुले,२०१०. 
३) शासन निर्णय क्रमांक निआ/व्यमस/कक्षबंध मुदतवाढ /(१९१) २०१४/४६०, 
दिनांक ०५ मे,२०१४. 


प्रस्तावना:- 

संघीय गणतांत्रिक व्यवस्थेत केंद्र आणि राज्य शासन व इतर राज्य शासन यांच्याशी सुसंवाद 
ठेवणे, आंतरराष्ट्रीय संबंध जोपासणे, राज्यात गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे तसेच राजशिष्टाचाराची कामे 
पार पाडणे या सर्व व्यवस्थेकरिता भारताची राजधानी नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाच्या पायाभूत 
संरचनेत निवासी आयुक्तालय हे अग्रणी कार्यालय आहे. सदर मौलिक उद्देश पूर्ण करण्याच्या दिशेने सन 
१९६३ सालापासून नवी दिल्ली येथील सांगली प्लॉटवर आधी “ महाराष्ट्र हाऊस” व नंतर “महाराष्ट्र 
सदन” या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या वास्तुमध्ये ही प्रमुख राजशिष्टाचारीय व्यवस्था कार्यरत आहे. 
राज्याच्या या उदात्त व्यवस्थेमध्ये योगदान देणाऱ्या अभ्यागतांचा नवी दिल्ली येथील मुक्काम सुखकर 
व्हावा या उद्देशाने राज्य शासनाने नवी दिल्ली येथील कोपर्निकस मार्गावर महाराष्ट्र सदन बांधळे असून 
ते १९६३ पासून वापरासाठी खुले करण्यात आले आहे. 


संदर्भीय दिनांक २९ जुलै २०१० च्या शासन निर्णयान्वये जुने महाराष्ट्र सदनातील कक्षबंधांचे दर 
निश्चित करण्यात आले होते. तथापि महाराष्ट्र सदन येथील व्यवस्थापन, देखभाळ व दुरुस्ती यासाठी 
येणारा खर्च पाहाता सदर कक्षबंध दरामध्ये सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने सुधारित 
दराबाबतचा झासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


प्रस्तावनेत नमूद पार्श्वभुमीवर जुन्या महाराष्ट्र सदनातील कक्ष व इतर सुविधाच्या वापरा 
संबंधीत यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहेत. नवी दिल्ली येथील कोपर्निकस मार्गावरील 
जुने महाराष्ट्र सदनातील कक्षबंधांचे दर व सुविधेचा वापर यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे तरतूद करण्यात येत 
आहे. महाराष्ट्र सदनातील वाढलेली आरक्षणाची मागणी विचारात घेऊन येणाऱ्या सर्व अभ्यांगताच्या 
सोईसाठी जुने महाराष्ट्र सदन येथे प्रतिपलंग व प्रतिकक्षबंध असे दर आकारण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०१९/११०/प्र.क्र.४४/२०-अ 


२. जुने महाराष्ट्र सदनामध्ये मान्यवर / शासकीय अधिकारी तसेच इतर अभ्यागतांना खालील 
THAT (तक्‍ता-१) रकाना ३ व ४ प्रमाणे तसेच (तक्‍ता-२) रकाना ३,४,५व ६ प्रमाणे दर आकारणी लागू 
राहील. 


तक्‍ता-१ 
संवर्ग वर्गीकरण दर 
प्रतिपलंग प्रतिकक्षबंध 
(प्रतिदिवस) (प्रतिदिवस) 
a २ 3 La 
अ | 9) A. राज्यपाल नि:शुल्क 


2) मा. माजी राष्ट्रपती 


३) मा. मुख्यमंत्री 


४) मा. उपमुख्यमंत्री 


५) राज्य शासनाने शासकीय अतिथी म्हणून घोषित तीन दिवसांपर्यंत नि:शुल्क. तीन 


केलेल्या अतिविशिष्ट व्यक्‍ती दिवसांनंतर २५००/- प्रति दिवस 
प्रतिकक्षबंध 

ब॒।१)मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीहा/उच्च न्यायालयाचे १००/- २००/- 
मा. मुख्य न्यायमूर्ती/ उच्च न्यायालयाचे मा. न्यायमूर्ती व 
समकक्ष 
२) मुख्य माहिती आयुक्‍्त/ मुख्य सेवा हमी आयुकक्‍्त/ १००/- २००/- 
आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग व समकक्ष 
३) विधान सभेचे मा. अध्यक्ष / विधान परिषदेचे मा. १००/- २००/- 
सभापती 
४) मा. लोक आयुक्त १००/- २००/- 
५) मा.मंत्री / मा. विरोधी पक्ष नेता व समकक्ष १००/- २००/- 
६) मा. उपलोकायुक्‍त व समकक्ष १००/- २००/- 
७) माहिती आयुक्‍्त/ सेवा हमी आयुक्‍त व समकक्ष १००/- २००/- 
८) मा. राज्यमंत्री व समकक्ष १००/- २००/- 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०१९/११०/प्र.क्र.४४/२०-अ 


९) विधान सभेचे मा. उपाध्यक्ष/ विधान परिषदेचे मा. उप 
सभापती 


२००/- 


१०) विधानमंडळाच्या समित्यांचे मा. सभासद 


२००/- 


११) मा. विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य 


२००/- 


१२) महाराष्ट्रातील विविध सेवांमधील सनदी अधिकारी 


२००/- 


(१ संसद सदस्यांना दिल्ली येथे शासकीय निवासस्थान 
उपलब्ध नसल्यास आणि त्यांना संसद सचिवालयाने जुने 
महाराष्ट्र सदन येथे तात्पुरते निवासस्थान उपलब्ध करुन 
दिल्यास संसद सचिवालयाकडून वसूल करावयाचे भाडे 


२५००/- 


(23) महाराष्ट्र राज्यातील ज्या संसद सदस्यांना दिल्ली 
येथे शासकीय निवासस्थान उपलब्ध नसल्याने संसद 
सचिवालयाने जुने महाराष्ट्र सदन येथे तात्पुरते 
निवासस्थान उपलब्ध करुन fes आहे अशा संसद 
सदस्याने आणखी एका कक्षबंधाची मागणी केल्यास अझ्ञा 
संसद सदस्याकडून आकारावयाचे भाडे 


२५०/- 


५००/- 


(ब) संसद सदस्यांना दिल्ली येथे शासकीय निवासस्थान 
उपलब्ध असल्यास आणि संसद सदस्याने कक्षबंधाची 
मागणी केल्यास संसद सदस्याकडून आकारावयाचे भाडे 


२५०/- 


५००/- 


(३) संसद सदस्यांना दिल्ली येथे शासकीय निवासस्थान 
उपलब्ध नसल्यास आणि त्यांना संसद सचिवालयाने जुने 
महाराष्ट्र सदन येथे तात्पुरते निवासस्थान उपलब्ध करुन 
दिल्यास आणि राज्यातील संसद सदस्याने वरील (१) व (२) 
व्यतिरिक्त आणखी एका कक्षबंधाची मागणी केल्यास संसद 
सदस्याकडून आकारावयाचे भाडे 


२५००/- 


१) महाराष्ट्रातील सर्व माजी मंत्री /राज्यमंत्री व माजी 
खासदार/आमदार 


२५०/- 


५००/- 


(2) मा. मंत्री/राज्यमंत्रा/राज्यातील संसद व विधीमंडळ 
सदस्यांच्या अवलंबित कुटुंबियांना (संसद/विधिमंडळ 
सदस्यांसोबत नसल्यास) 


२५०/ 


५००/- 


(३) राज्य शासनाचे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्यावर 
अवलंबित कुटुंबिय सदस्य (अधिकारी/कर्मचारी सोबत 
नसल्यास) 


२५०/- 


५००/- 


(४) महाराष्ट्र तुकडीतील अखिल भारतीय सेवा/राज्य 
शासनाचे सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी 


२५०/- 


५००/- 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०१९/११०/प्र.क्र.४४/२०-अ 


(५) अधिस्विकृत पत्रकार 


२५० /- 


५००/- 


(६) दलितमित्र/समाजभूषण पुरस्कार प्राप्त व्यक्‍ती, अपंग 
गुणवंत कामगार (राज्य व केंद्र शासन पुरस्कार प्राप्त) 


२५० /- 


५००/- 


(9) अदिवासी सेवक पुरस्कार प्राप्त व्यक्‍ती, राष्ट्रीय युवा 
क्रिडा पुरस्कार प्राप्त व्यक्‍ती. 


२५० 7 टो 


५००/- 


(८) देशसेवा बजावतांना कायमस्वरुपी जायबंदी झाल्याने 
सेवामुक्त सैनिक स्वत: तसेच वीरगती प्राप्त झालेल्या 
सैनिकांवर अवलंबित कुटुंबिय 


२५० /- 


५००/- 


(९) स्वातंत्र्य सैनिक 


(१०) केंद्र शासनाचे/इतर राज्य शासनाचे/केंद्र शासनाच्या 
उपक्रमाचे सेवानिवृत्त अधिकारी 


११) इतर राज्याचे मा. मंत्री व मा. आमदार, खासदार 


(१ (अ) संघ लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परिक्षेत उत्तीर्ण 
झालेल्या व मुलाखतीसाठी महाराष्ट्रातून नवी दिल्ली येथे 
येणाऱ्या परीक्षार्थींना महाराष्ट्र सदन येथे Mock 
interview, मुलाखतीसाठी व त्यानंतर होणाऱ्या वैद्यकीय 
तपासणीसाठी जास्तीत जास्त ७ दिवसांपर्यंत. 


१००/- 


(ब) परिक्षार्थी सोबत येणारे पालक/कुटुंबिय/ नातेवाईक 


७५०/- 


(2) (8) दिल्ली येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध 
शासकीय परिक्षांसाठी जाणारे विद्यार्थी, केंद्र शासनाची 
मान्यता प्राप्त अधिकृत क्रीडा फेडरेशन/संस्थेद्वारे 
आयोजित राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांना जाणारे स्पर्धक व 
केंद्र शासनाद्वारे घोषित पुरस्कार स्विकारण्यासाठी 
राज्यातील आमंत्रित पुरस्कार्थी ( यामध्ये दिल्ली येथे 
आयोजित केंद्र व राज्य शासनाच्या कार्यक्रमासाठी 
राज्यातून निमंत्रित/नियुक्‍त असणारे विद्यार्थी,उमेदवार, 
प्रशिक्षणार्थी व पुरस्कारार्थी यांचा समावेश) 


१००/- 


(ब)ई-२ येथील दिल्ली येथे आयोजित परीक्षासाठी जाणारे 
विद्यार्थी वगळून इतर स्पर्धक / पुरस्कारार्थी ज्यांचे वय 


निवासाच्या दिनांकाला २० वर्ष पेक्षा कमी असेल तर 
त्यांच्या पालक/कुटुंबियांना 


७५०/- 


खाजगी अभ्यागत 


२५०० = 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०१९/११०/प्र.क्र.४४/२०-अ 


तक्‍ता-२ 
संवर्ग वर्गीकरण शासकीय कामावर असल्यास शासकीय कामावर 
द्र नसल्यास दर 


widest प्रतिकक्षबंध  प्रतिपलंग | प्रतिकक्षबंध 
(प्रतिदिवस) (प्रतिदिवस) (प्रतिदिवस) (प्रतिदिवस) 


शि २ ३ = | ५ & 
A | (9) महाराष्ट्र राज्य १००/- २००/- ४००/- ८००/- 
शासनाचे सर्व 
अधिकारी/कर्मचारी 
(२) महाराष्ट्रातील १००/- २००/- ४००/- ८००/- 


दिवाणी, फौजदारी, 
जिल्हा औद्योगिक 
न्यायालयांचे मा. 
न्यायाधीठा व प्रशासकीय 
न्यायाधिकरणांचे मा. 
सदस्य तसेच 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
तसेच नागपूर व 
औरंगाबाद खंडपीठ व 


राज्यातील सर्व 

न्यायालये येथील मा. 

न्यायाधीऱा व 

अधिकारी/कर्मचारी 

(३) राज्यातील विविध २५०/- ५००/- । १५००/- 
प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व 

सदस्य 

(8) राज्यातील जिल्हा २५०/- ५००/- | १५००/- 
परिषद ठउध्यक्ष व 

महानगरपालिकांचे 

महापौर 

(५ राज्य शासनाच्या २५०/- ५००/- | १५००/- 


राज्यस्तरीय समित्यांचे 
अशासकीय सभासद 
(कार्यालयामार्फत आरक्षण 
केल्यास) 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०१९/११०/प्र.क्र.४४/२०-अ 


(६ महानगरपालिका, २५०/- ५००/- Be १५००/- 
नगरपालिका/मंडळे/ 

महामंडळे, विविध 
प्राधिकरणाचे अधिकारी/ 
कर्मचारी/ स्वायत्त 
विद्यापीठाचे अधिकारी/ 
कर्मचारी व सिनेट सदस्य 


ब॒ केंद्र aR /केंद्र २५०/- ५००/- | 2400/- 
शासनाच्या उपक्रमाचे 
अधिकारी व इतर राज्य 
शासनाचे अधिकारी 


टीप:-१) वरील शुल्क केवळ निवास व्यवस्थेवरील असून यामध्ये खानपान सेवा, लॉन्ट्री,इंटरनेट, जिम, 
THA व अन्य शुल्काचा अंतर्भाव नाही. 
२) या शासन निर्णयासाठी कुंटुंबाची व्याख्या पुढील प्रमाणे लागू राहील. 

“ कुटुंब म्हणजे , यथास्थिती पती , पत्नी आणि संपूर्णपणे त्याच्यावर किंवा 

तिच्यावर अवलंबून असणारी औरस मुले व सावत्र मुले. याशिवाय, या संज्ञेत 

त्याच्या किंवा तिच्या बरोबर राहत असतील आणि संपूर्णपणे त्याच्यावर 
अवलंबून असतील तर त्याचे आईवडील, बहिणी आणि अज्ञान भाऊ यांचा 
समावेश होईल.” 


मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री” राज्यातील संसद/विधीमंडळ यांनी याप्रमाणे कुटुंबिय सदस्यांसाठी 

सवलत घेताना प्रशासकीय सुलभतेसाठी , सदर कक्षाची मागणी ही सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, 
दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२० नुसार माझ्यावर अवलंबित कुंटुंबियांतील सदस्यासाठी करीत आहे. असे पत्र 
देणे आवश्यक आहे. 
2.9 अटीव शर्ती 

१. महाराष्ट्र सदन अतिथीगृहातील व्यवस्था ही प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या मौलिक उद्देशास मूर्तरुप 
देण्यासाठी वापरली जाईल. सदरची व्यवस्था सर्वसामान्य नागरिकांना गरजेनुरुप व उपलब्धतेनुसार तसेच 
अभ्यागतांची प्रतिष्ठा विचारात घेऊन वाटप केले जाईल. 

२. अतिथीगृहात वास्तव्य करणाऱ्या सर्व मान्यवर अभ्यागतांनी लोकसेवकांकडून अपेक्षित setts वर्तणूक 
व शिस्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

३. “फ” मधील खाजगी अभ्यागतांचे कक्षबंधाचे आरक्षण/वाटप हे तक्‍ता-१ मधील “अ”,“ब” “क” व 
तक्ता -२ येथील "अ" वर्गवारीतील अतिविशिष्ट प्राधिकारी, राज्य अतिथी, विद्यमान लोकप्रतिनिधी तसेच 
मंत्रालयातील वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांच्या संदर्भावरुन केले जाईल. 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०१९/११०/प्र.क्र.४४/२०-अ 


४. कक्षबंधाचे वाटप करताना विशेष अपवादात्मक परिस्थिती वगळता, पलंगास घटक न धरता पूर्ण 
कक्षबंधाचे भाडे आकारण्यात येईल. 
५. कक्षबंधाचे वाटपापासून २४ तासांपर्यंत एक दिवस गणण्यात येईल. तसेच २४ तासांपेक्षा कमी 
वेळेसाठी एक दिवस गणला जाईल. 


६. अतिथीगृहात आगमनाच्या वेळी तक्‍ता-१ मधील “ड”, “इ” “tH” व तक्‍ता-२ मधील वर्गवारीतील 
संबंधित मान्यवर अतिथी यांनी विहित प्रपत्रात सर्व आवश्‍यक माहितीची नोंद करुन स्वागत कक्षात 
हस्तांतरीत करावी, त्यानंतर त्यांना कक्षबंधाचे वाटप केळे जाईल. 


७. कक्षबंधामध्ये आरक्षण अहस्तांतरणीय राहील. ज्यांच्या नावे कक्षबंधाची नोंदणी झाली असेल त्यांच्या 
व्यतिरिक्त अन्य व्यक्‍ती कक्षबंधामध्ये राहत असल्याचे आढळून आल्यास कक्षबंध रिकामा करुन घेतला 
जाईल. अपवादात्मक परिस्थितीत कक्षबंध ज्याने आरक्षित केला आहे. त्याच्या ऐवजी तेथे राहणाऱ्या 
AAR राहू देणे व्यवस्थापनास आवश्‍यक वाटत असल्यास अशा प्रत्यक्ष राहणाऱ्या व्यक्तींच्या दर्जानुसार 
शुल्क आकारण्यात येईल. 


८. कक्षबंधामध्ये सोबत राहणाऱ्या सर्व व्यक्तींचे फोटोसह ओळखपत्र आरक्षणाच्या नोंदणीच्या वेळी 
उपलब्ध करुन देणे आवश्यक राहील.तसेच त्यांची नोंदही नोंदणी रजिस्टरमध्ये करणे बंधनकारक राहील. 


९. नवी दिल्ली येथे मुख्यालय असलेल्या मान्यवरांना आरक्षण देता येणार नाही. 


१०. कक्षबंधामध्ये कोणतेही अतिरिक्त बेडींग पुरविण्यात येणार नाही. 
११. “इ” व “फ” वर्गवारीतील अभ्यागतांनी कक्षबंधाचे शुल्क आगाऊ स्वरुपात भरणे बंधनकारक राहील. 


१२. तक्‍ता-१ मधील "अ-५"“ब" “क”, “ड” व तक्‍ता-२ मधील “अ” वर्गवारीतील पात्र अभ्यागतांना 
अतिरिक्‍्त/जादा कक्षबंध त्यांच्या आप्तेष्टांसाठी आव्यक असल्यास व्यवस्थापनाच्या लेखी पूर्व परवानगीने 
उपलब्धतेनुसार वाटप करता येईल व त्यासाठी प्रति कक्षबंधाकरिता प्रतिदिन खाजगी अभ्यागतांसाठीचा 
दर म्हणजेच रु. २५००/- लागू राहील व तो विहित प्रक्रीयेने आगाऊ स्वरुपात भरणे बंधनकारक राहील. 


मात्र “अ” वर्गवारीतील (१ ते ४) म्हणजेच मा. राज्यपाल, माजी राष्ट्रपती, मा. मुख्यमंत्री 
वमा. उपमुख्यमंत्री यांच्या आप्तेष्टांसाठी आरक्षित केलेला एक कक्षबंध तीन दिवसांपर्यंत नि:शुल्क 
असेल व तद्नंतर प्रति कक्षबंधाकरिता प्रतिदिन खाजगी अभ्यागतांसाठीचा दर म्हणजेच 
रु.२५००/- लागू राहील. 


१३. अतिथीगृहातील कोणत्याही वस्तु अभ्यागतांकडून हरविल्यास अथवा तुटल्यास, त्या वस्तुंच्या 


प्रचलित बाजारभावापेक्षा दुप्पट रक्‍कम मोबदला म्हणून कक्षबंध सोडण्याच्यावेळी देयकामध्ये आकारण्यात 
येईल. 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०१९/११०/प्र.क्र.४४/२०-अ 


१४. तकक्‍्ता-१ मधील “ब” "ड" वर्गवारीतील अभ्यांगत व तक्‍ता-२ Helles खाजगी कामावर असलेले 
अभ्यांगत यांना महाराष्ट्र सदनातील निवास ३ दिवसांहून अधिक काळ झाल्यास ४ थ्या दिवसापासून ७ व्या 
दिवसापर्यंत कक्षाचे प्रतिदिन भाडे दुप्पट आकारले जाईल. वास्तव्याचा कालावधी ७ दिवसांपेक्षा जास्त 
वाढत असल्यास वाढीव भाडे आकारणीच्या रकमेमध्ये ७ दिवसांनंतर प्रतिदिवस वाढीव भाडयाच्या १० 
टक्केने वाढ लागू होईल. 


१५. अपवादात्मक परिस्थितीत खाजगी कारणास्तव कक्षंबधाचे आरक्षण जास्तीत जास्त १५ 
दिवसापर्यंत निवासी आयुक्‍त यांच्या पातळीवर देणे area होईल. १५ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस आरक्षण 
देण्यासाठी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांची मान्यता आवश्‍यक राहील. तथापि, सदर कालावधी एकूण 
४५ दिवसापेक्षा जास्त नसेल. 


१६. महाराष्ट्रातून केंद्र शासनाकडे बदली अथवा प्रतिनियुक्तीवर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यास केंद्र शासनाकडून 
स्थायी/नियमित निवासस्थान मिळेपर्यंत एक तात्पुरती सोय म्हणून कक्षबंध वाटप केल्यास मासिक मूळ 
वेतनाच्या १० टक्के रक्‍कम आकारण्यात येईल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत निवासाचा कालावधी ३ 
महिन्यापेक्षा अधिक वाढविता येणार नाही. 


१७. आरक्षणाची मौलिक तत्वे तसेच परिचालनात्मक व्यवस्थेत, या शासन निर्णयाव्दारे स्पष्ट करण्यात 
आलेल्या विविध पैलूंव्यतिरिक्‍त, काही शांका निर्माण झाल्यास त्याबाबत निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र शासन 
यांचा निर्णय अंतिम राहील. 

१८. कक्षबंध रिकामा करताना मान्यवर अभ्यागतांनी सर्व प्रकारचे शुल्क / देयके अदा करून त्यांची 
पोचपावती घेणे आव्यक राहील. 


३. जुने महाराष्ट्र सदन येथील विविध लान , अतिविशिष्ट भोजन कक्ष, संमेलन कक्ष व बैठक कक्ष 
इत्यादीसाठी खालीलप्रमाणे दर विहित करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र वर्गीकरण प्रति कार्यक्रम किंवा अर्धा | पूर्ण दिवस 

दिवस (रुपये) (रुपये) 

१ २ ३ = 

| a | सी ब्लॉकसमोर कर्मचारी वसाहतीत असलेले मोठे ळॉन ३,०००/- 4,000/- 

२ सी ब्लॉकऱीजारी कर्मचारी वसाहतीत असलेले १,५००/- ३,०००/- 

लहान लॉन 

३ स्वागत कक्षाच्या समोरील मुख्य लॉन सदर लॉनचा वापर फक्‍त अतिविशिष्ट 

व्यक्‍तींकरीता व शासकीय समारंभ/ 
कार्यक्रमासाठी आहे. 
४ अतिविशेष भोजन कक्ष (VIP Dinning Hall) १५००/- ३०००/- 
५. संमेलन कक्ष (Conference Hall) 3000/- 4ooo/- 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०१९/११०/प्र.क्र.४४/२०-अ 


टीप: १. वरील दरांमध्ये खानपान, ब्रेक्रेज व अन्य शुल्कांचा अंतर्भाव नाही. 


२. महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय कार्यक्रमानिमित्त किंवा शासनाने विशेषरित्या आदेशित केलेल्या 
कार्यक्रमासाठी वरील शुल्क आकारले जाणार नाही. 


3.9 अटीव शर्ती 


१) उपरोक्त प्रकारच्या सर्व आरक्षणाची सोय फक्त तक्‍ता-१ मधील "अ", “ब", “क" “ड" व तक्‍ता-२ 
मध्ये नमूद केलेल्या अभ्यागतांना तसेच मंत्रालयीन व केंद्रीय सचिवालयातील विभाग तसेच निरनिराळया 
प्राधिकाऱ्यांसाठी उपलब्ध राहील. 


2) भाडे विहित प्रक्रियेने आगाऊ स्वरूपात भरावे लागेल. 


3) महाराष्ट्र सदनातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वरील नमूद केलेल्या दरात ५० टक्के सवलत देण्यात 
येईल. 


४) खाजगी व्यक्‍तींना उपरोक्त सुविधांचे आरक्षण देता येणार नाही. याबाबत जनहीत व गुणवत्तेवर 
योगायोग्य ठरविण्याचे पूर्ण अधिकार निवासी आयुक्‍त यांचे राहतील. 


५) हॉलमधील कार्यक्रमांचा अथितीगृहातील इतरांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी संबंधीत 
आयोजकांनी घ्यावयाची आहे. ध्वनीक्षेपक रात्री १०.०० वाजेपर्यंतच लावता येईल. ध्वनीक्षेपकाच्या ध्वनीच्या 
आवाजाची पातळी कमीत कमी ठेवावी. 


६) हॉल अथवा अतिथीगृहाच्या परिसरामध्ये कचरा /घाण करता येणार नाही. तसे निदर्शनास आल्यास 
नुकसानीची / साफसफाईची किंमत व्यवस्थापन समितीने ठरविलेल्या दराने संबंधितांकडून वसूल केली 
जाईल. 


७) मंडपाचे काम रात्री ११.०० वाजतानंतर करण्यात येऊ नये. 


८) महाराष्ट्र सदन परिसरातील गवत / झाडेझुडुपे व सुशोभिकरणासाठी वापरलेल्या कोणत्याही साधनांचे 
कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही याची काळजी संबंधितांनी घ्यावयाची आहे. कोणतेही नुकसान 
झाल्यास संबंधितास व्यवस्थापनाच्या निर्णयानुसार नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. 


९) समारंभ कार्यक्रम प्रसंगी येणाऱ्या वाहनांची जबाबदारी व्यवस्थापनाची राहणार नाही. तसेच पार्किंगची 
व्यवस्था संबंधितास महाराष्ट्र सदनाच्या परिसराबाहेर स्वत:च्या जबाबदारीवर स्वतंत्रपणे करावी लागणार 
आहे. 


qo) मा. राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री / मा.उप मुख्यमंत्री / मा.मुख्य न्यायाधीश / मा. विधान सभा अध्यक्ष / 
मा. विधान परिषद सभापती यांच्या दौऱ्याच्या वेळी किंवा इतर काही जनहिताच्या दृष्टीने संबंधित कक्षाची 
गरज भासल्यास करण्यात आलेले आगाऊ आरक्षण रद्द केले जाऊ ]शाकते. 


११) सदर सुविधांचा कोणत्याही धार्मिक कामासाठी वापर करता येणार नाही. 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०१९/११०/प्र.क्र.४४/२०-अ 


१२) उपरोक्त सुविधांमध्ये सभागृहात किंवा लॉनमध्ये शासन विरोधी कोणत्याही कामाची परवानगी देण्यात येणार 
नाही. 


१३) उपरोक्त लॉनमधील कार्यक्रमासाठी लागणारे विजेचे शुल्क लॉन वापरणाऱ्या मागणीदारांना प्रचलित 
दराने भरावे लागेल. 


१४) जर आगाऊ आरक्षण मागणीकर्त्यास काही कारणासाठी रद्द करावयाचे असेल तर त्यांनी भरलेल्या 
आगाऊ रकमेच्या Co टक्के रक्‍कम परत करण्यात येईल. तथापि, व्यवस्थापनाव्दारे बदलेल्या 
आरक्षणासाठी कोणतीही कपात केली जाणार नाही. 


१५) सदर सुविधांसाठी केलेला अर्ज प्रयोजन विचारात घेऊन, मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकार 
निवासी आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत poet अधिकारी यांच्याकडे राहील. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२०१२४२४२२२०७ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 

SAT | S H KA R B H A R | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=GENERAL ADMINISTRATION 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=96b5b527d7131539d3b3eb3ba523bb35 1 4dd3d3437a78ac0f73c6d80 
43215729, 


serialNumber=062762067261 3cbef6f2c00d1e97183870a4a77839246128dcaa5 
48312947, cn=SATISH KARBHARI JONDHALE 
Date: 2020.10.20 12:44:08 +05'30' 


(सतीश जोंधळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/विरोधी पक्ष नेते (विधान सभा) यांचे सचिव 

५. मा. सभापती/ उपसभापती/विरोधी पक्ष नेते (विधान परिषद) यांचे सचिव 
६. सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

७. सर्व विधान परिषद सदस्य/ विधान सभा सदस्य 

८. राज्य निवडणूक आयुक्‍त 

९. मुख्य माहिती आयुक्‍त 

१०. मुख्य सेवा हमी आयुक्‍त 

११. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१२. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१३. अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन,नवी दिल्ली 

१४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०१९/११०/प्र.क्र.४४/२०-अ 


१५. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१६. सर्व जिल्हाधिकारी 

१७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१८.महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

१९. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

२०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२२.सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 

२३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई 
२४. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय (अपिल शाख), मुंबई 

२५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

२६. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 

२७. सिनियर रिसर्च ऑफीसर, पे रिसर्च युनिट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), खोली 

क्र.२६१, नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली. 

२८.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२९. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी हिशेब,मुंबई/पुणे/नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती. 
३०. जनसंपर्क अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

३१.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

३२. वित्त विभाग/सेवा-५ 

33. निवड नस्ती 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


